महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेतील 
प्राथमिक फेरीतून निवडावयाच्या नाटकाच्या 
संख्येबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४ /प्र.क्र.३६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. मनास्प २००७/ 

प्र.क्र.१६९/सां.का.३ दि. २७ जून, २००७ 

२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. START ४९१७/ 
प्र.क्र.२३४/सां.का.४ दि. २९ नोव्हेंबर, २०१७ 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. हौनास्प ४९२०/ 
प्र.क्र.१३/सां.का.४ दि. १४ जानेवारी, २०२० 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
३६७, दिनांक १८ जानेवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील नाटयकलेला उत्तेजन देण्यासाठी, तिचा विकास व अभिवृध्दी 
होण्यासाठी व मराठी व्यावसायिक रंगभूमीला नवोदित कलाकार दिग्दर्शक, नाटककार 
मिळवून देण्यासाठी सन १९५४ पासून राज्यात हौशी राज्य नाटय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात 
येते. ही नाटय स्पर्धा मराठी, हिंदी, संस्कृत, मराठी संगीत आणि बालनाटय या पाच विभागात 
आयोजित केली जाते. हौशी मराठी नाटय स्पर्धा प्राथमिक व अंतिम sa दोन स्तरामध्ये 
आयोजित केली जाते. 


02, उपर्निदिष्ट संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २७ जून, २००७ च्या शासन निर्णयामध्ये 
उपर्निदिष्ट संदर्भ क्र. २ व ३ अन्वये स्पर्धेच्या नियमात सुधारणा करण्यात आली होती. 


०३. या स्पर्धेच्या सर्व केंद्रावरील सादरीकरण संख्येनुसार अंतिम फेरीत प्रवेशा 
देण्याबाबत सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत असल्याची बाब झासनाच्या निदर्शनास 
आणण्यात आळी. त्याअनुषंगाने नियमावलीत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये, उपर्निर्दिष्ट क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित 
करुन खालीलप्रमाणे या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहेत. 


१) ज्या केंद्रावर एक ते अकरा नाटक सादर होतील त्या केंद्रातून एक नाटक अंतिम 
फेरीसाठी निवडले जाईल 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४ /प्र.क्र.३६/सां.का.४ 


२) ज्या केंद्रावर १२ ते २४ या दरम्यान नाटक सादर होतील त्या केंद्रातून दोन नाटके 


अंतिम फेरीसाठी निवडली जातील. 
३) ज्या केंद्रावर २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त नाटक सादर होतील त्या केंद्रातून तीन नाटके 
अंतिम फेरीसाठी निवडली जातील. 
०२. नियमामधील हा बदल सन २०२३-२४ पासुन महाराष्ट्र राज्य हौशी नाटय 
स्पर्धेमध्ये अंमलात येईल. 
03. सदर arn निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२०५१६४९०६४७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ Av AD OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


A N | RO O D H A Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

S U RYA KA N T 2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7ff442b9883131 
1214458302, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CD04EE1899269D4F AAF88991 

D E ५ H p A N D E AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2024.02.06 11:49:35 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवाळय इमारत, पहिला 
मजला, एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२. 


. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


